नाबार्ड अर्थसहाय्यीत ग्रामीण पायाभूत 
विकास निधी मालिका १९ (RIDF-XIxX) 
अंतर्गत मंजूर २८ ग्रामीण सांडपाणी 
व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत मौजे आष्टी, ता. 
परतूर, जि. जालना या गावाच्या सांडपाणी 
व्यवस्थापन प्रकल्पाला दिलेली 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्र.नाबार्ड-२०१८/प्र.क्र.३१२ /पापु-१६ 
७ वा मजला, जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १० जुले, २०१८. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०१७/प्र.क्र.९६/पापु-१६, दिनांक - ०८/०८/२०१७. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः जस्वका-२/०५१८/प्र.क्र.१०२/पापु-११,दिनांक- १५/०५/२०१८. 


प्रस्तावना - 


उपरोक्त वाचा १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ०३ अन्वये नाबार्ड 
अर्थसहाय्यीत ग्रामीण पायाभूत ग्रामीण विकास निधी मालिका १९ (RIDF-XIX) अंतर्गत मौजे आष्टी, 
ता.परतुर, जि. जालना या गावाचा सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यासाठी रू. ४१६.९१ लक्ष 
एवढ्या प्रकल्प किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, उपरोक्‍त वाचा २ येथील 
शासन निर्णयानुसार आष्टी, ता. परतूर, जि. जालना या सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या रू. 
४१६.९१ लक्ष इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास जागतिक बँक अर्थ सहाय्यित जलस्वराज्य -२ 
कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने उपरोक्त वाचा १ येथील शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ०३ अन्वये नाबार्ड अर्थसहाय्यीत ग्रामीण पायाभूत ग्रामीण विकास निधी 
मालिका १९ (RIDF-XIX) अंतर्गत मौजे आष्टी, ता.परतुर, जि. जाळना या गावाच्या सांडपाणी 
व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यासाठी रू. ४१६.९१ लक्ष एवढ्या प्रकल्प किंमतीस देण्यात आलेली 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय - 
उपरोक्त वाचा १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ०३ अन्वये नाबार्ड 
अर्थसहाय्यीत ग्रामीण पायाभूत ग्रामीण विकास निधी मालिका १९ (RIDF-XIX) अंतर्गत मौजे आष्टी, 


शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०१८/प्र.क्र.३१२/पापु-१६ 


ता.परतुर, जि. जालना या गावाच्या सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यासाठी रू. ४१६.९१ 
लक्ष एवढ्या प्रकल्प किंमतीस देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता या झासन निर्णयान्वये रद्द 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१०१५१२५५६२२८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Smita 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Sachin 


Rane 


(स्मि.स.राणे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

३. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) यांचे खाजगी सचिव. 

५. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग),मंत्रालय, मुंबई. 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण, मुंबई. 

८. विभागीय आयुक्‍्त,विभाग सर्व 

९. महासंचालक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबई. 
१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, जालना. 

११.संचाळक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 

QQ. dale, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, नवी मुंबई. 

१३.प्रबंधक, नाबार्ड, पुणे. 

qe. Sayed (विकास),विभाग सर्व. 

१५.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता/पंचायत),जिल्हा परिषद, जालना. 
१६.नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१७.वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१८.कार्या. पापु-११, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९.निवडनस्ती,कार्या.पापु-१६, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


